LWE अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच 
कौठाल्य विकास केंद्र यांच्या बांधकामाचे 
सनियंत्रणासाठी समिती गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण ११११/२०१९/प्र.क्र.३६/व्यशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना - 


राज्यात डावी कडवी आघाडी (LWE) बाधीत क्षेत्रात युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याच्या 
उपक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून १००% अनुदान व भांडवली खर्चासाठी ७५:२५ या प्रमाणात अनुदान 
देण्याची योजना आहे. या अंतर्गत राज्यातील गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांचा अंतर्भाव करण्यात 
आलेला आहे. या जिल्ह्यातील आय.टी.आय./कौडल्य विकास केंद्र (SDC) च्या बांधकामाचा दर्जा 
सनियंत्रित करण्यासाठी सनियंत्रण समिती (Monitoring Committee) स्थापन करण्याचे निदेडा केंद्र 
शासनाने प्रस्तावित केलेले आहे. या अनुषंगाने राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे 
प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय :- 


राज्यात डावी कडवी आघाडी (LWE) बाधीत क्षेत्रात युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याच्या 
उपक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून १००% अनुदान व भांडवली खर्चासाठी ७५:२५ या प्रमाणात अनुदान 
देण्याची योजना आहे. या अंतर्गत राज्यातील गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांचा अंतर्भाव करण्यात 
आलेला आहे. या जिल्ह्यातील आय.टी.आय./कौडल्य विकास केंद्र (SDC) च्या बांधकामाचा दर्जा 
सनियंत्रित करण्यासाठी सनियंत्रण समिती (Monitoring Committee) खालीलप्रमाणे गठीत 
करण्यासाठी प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्यात येत आहेत:- 


बांधकाम दर्जा सनियंत्रित करण्यासाठी राज्य सनियंत्रण समिती 


१. अ.मु.स. / प्रधान सचिव,कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग - चेअरमन. 

२. मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नागपूर - बांधकाम केलेल्या 
इमारतींचा दर्जा तपासणेसाठी. 

३. मुख्य अभियंता (विद्युत) - विद्युतीकरण केलेल्या कामाचा दर्जा तपासणेसाठी. 

४. संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण - समितीचे सचिव व समन्वयक. 


राज्य सनियंत्रण समिती मार्फत या योजनांतर्गत होणाऱ्या बांधकामाचा दर्जा तपासण्याबाबत 
दर महिन्याला आढावा घेण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ११११/२०१९/प्र.क्र.३६/व्यशि-२ 


सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१५१४४८१२६१०३ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ळू Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 
Nn h V h | DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, ou=Skill Development 

ठे if O S | ठे Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

255. 1 ffedbb00Sfdff34ab6aclf8319d061483d7d35e2017 


44e251360f7920a, 
al er=ecf4a9abe84c70de989c3669424c1 2b6cadcb583d50 


serialNumbe 
O a e 0fe489ce8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 


Date: 2019.07.15 14:59:04 +05'30' 


(संतोष वि.रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


अप्पर मुख्य Ua Hed विकास व उद्योजकता विभाग,यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
सचिव (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,मंत्रालय. 
मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नागपूर. 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नागपूर विभाग. 
संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. 

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी,गोंदिया/गडचिरोली. 

प्राचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,पालांदुर/जिमलगट्टा. 

निवड नस्ती,व्यशि-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


